अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक 
व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत शासनास 
शिफारस करण्यासाठी समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : बैठक-२०२१/प्र.क्र.१९८/२१/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख:-२६ नोव्हेंबर, २०२१. 


संदर्भ:- शासन निर्णय क्रमांक : बैठक-२०२१/प्र.क्र.१९८/२१/विशि-१, दि.०७.१०.२०२१. 


शासन पूरकपत्र:- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आलेल्या समितीमध्ये खालील ळोकप्रतिनिधी / 
शिक्षक व शिक्षकेतर प्रतिनिधींचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


क्र. समिती सदस्याचे नाव पदनाम 
a श्री. afer चव्हाण, विधानपरिषद सदस्य सदस्य 
२ | at. अभिजित वंजारी, विधानपरिषद सदस्य सदस्य 
3 | श्री. जयंत आसगांवकर, विधानपरिषद सदस्य सदस्य 
४ श्री. कपिल पाटील, विधानपरिषद सदस्य सदस्य 
५ श्री. किरण सरनाईक, विधानपरिषद सदस्य सदस्य 
६ | श्री. अरूण लाड, विधानपरिषद सदस्य सदस्य 

प्रा.अनिल पाटील, सदस्य, एम. Harel संघटना सदस्य 

डॉ. गोविद काळे, (शिक्षक प्रतिनिधी) सदस्य 
९ | डॉ. किशोरी भगत (शिक्षक प्रतिनिधी) सदस्य 
co ० | डॉ. विजय किसन हिले (शिक्षक प्रतिनिधी) सदस्य 
ae | १ | श्री. गोविद जोशी (शिक्षकेतर प्रतिनिधी) सदस्य 
१२ | श्री. अजय बळवंत देशमुख | सदस्य, महाराष्ट्र सदस्य 
१३ श्री. नितीन अंबादास कोळी | महाविद्यालयीन व विद्यापीठ सदस्य 
१४ | श्री. रावसाहेब त्रिभुवन सेवक संयुक्‍त कृती समिती सदस्य 
१५ | ST. दिनेश कांबळे सदस्य 
१६ | श्री. प्रविण मस्तुद सदस्य 
१७ श्री. मिलिद प्रभाकर भोसले सदस्य 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः बैठक-२०२१/प्र.क्र.१९८/२१/विशि-१ 


२. सदरहू शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२१११२६११२३१६६२०८ असा आहे. सदर शासन 
पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DHIRAJ KANTILAL ABHANG 


D H | RAJ KA N T | LA L DN: CN = DHIRAJ KANTILAL ABHANG, CG = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HIGHER AND 

A B H A N G TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Date: 2021.11.26 11:27:31 +05'30' 


(धीरज अभंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. समिती सदस्य, यांना संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत. 


१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. सहसचिव/उपसचिव (मशि/विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. निवड नस्ती (विशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


